प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजना- प्रति थेंब अधिक पिक (सूक्ष्म 
सिंचन) घटकाचा सर्वसाधारण प्रवर्गाचा सन २०१८-१९ चा 
अखर्चित निधी पुनर्णिवित करुन चालू वर्षी विनियोगात 
आणण्यास मान्यता देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रकृसि-०५१९/प्र.क.११४(भाग-१)/१४-ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२ 
तारीख : १९ सप्टेंबर, २०१९ 


संदर्भ:- 
१) कृषी, सहकार व शेतकरी कल्याण मंत्रालय, कृषी, सहकार व शेतकरी कल्याण विभाग, भारत 
सरकार यांचे पत्र क्र.११-७/२०१७- आरएफएस-॥, दि. ३० एप्रिल, २०१८. 
२) कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र.जाक्र/कृआ/फळलो-४/१८-१९/निधीपुनरजिवित/३९६/२०१९, 
दि.११ जुन, २०१९. 


प्रस्तावना:- 


प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेंतर्गत- प्रति थेंब अधिक पीक (सूक्ष्म सिंचन) घटाकाची राज्यात सन 
२०१५-१६ पासून अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. या घटकांतर्गत केंद्र राज्य हिळछ्याचे प्रमाण ६०: ४० असे 
आहे. सदर घटकाच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्र शासनाने सन २०१८-१९ या वर्षात रु. ३४३.६८ कोटी एवढा 
केंद्र हिऊश्याचा निधी उपलब्ध करुन दिला होता. सदर निधीपैकी अखर्चित निधी सन २०१९-२० या वर्षात खर्च 
करण्यास, केंद्र शासनाने संदर्भ क्र.१ येथील दि. ३० एप्रिल, २०१९ च्या पत्रान्वये मान्यता दिलेली आहे. 


सन २०१८-१९ या वर्षात उपलब्ध झालेल्या केंद्र हिळऊ्याच्या निधीपैकी रु. ७७.५६ कोटी निधी 
दि. १ एप्रिल, 2098 रोजी अखर्चित होता. सदर अखर्चित निधीमध्ये सर्वसाधारण प्रवर्गाच्या रु. ६४.०८ कोटी 
एवढया रक्कमेचा समावेश आहे. त्यापैकी रु. ६१.२७ कोटी एवढा निधी कृषी आयुक्तालय स्तरावर PFMS बँक 
खात्यात जमा असून रु. २.८१ कोटी निधी शासन कोषागारात जमा आहे. सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी सन २०१८- 
१९ या वर्षातील रु. ६४.०८ कोटी निधी सन २०१९-२० या वर्षात खर्च करण्यासाठी पुनर्जिवित करुन देऊन 
शासन कोषागारात जमा असलेला रु. २.८१ कोटी निधी आयुक्त, कृषी यांना वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीवर 
(बीडीएस) वितरीत करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. या अनुषंगाने शासनाने पुढीलप्रमाणे 
निर्णय घेतला आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रकृसि-०५१९/प्र.क.११४(भाग-१)/१४-ओ 


शासन निर्णय:- 


१. 


प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजनेंतर्गत- प्रति थेंब अधिक पिक (सूक्ष्म सिंचन) घटकाचा सन २०१८-१९ या 
वर्षातील, केंद्र हिकऱ्याचा सर्वसाधारण प्रवर्गाचा अखर्चित निधी रु. ६४.०८ कोटी (अक्षरी रुपये चौसष्ट 
कोटी आठ लाख फक्त) सन २०१९-२० या वर्षात पुनर्जिवित करुन शासन कोषागारात जमा असलेला 
रु. २.८१ कोटी (रु. दोन कोटी एक्याऐंशी लाख फक्त) आयुक्‍त (कृषि) यांना वित्तीय व्यवस्थापन 
प्रणालीवर (बीडीएस) वितरीत करण्यात येत आहे. 


. सदर निधी खालील लेखाशिर्षाखालील चालु वर्षाच्या मंजूर तरतुदीतून खर्ची टाकण्यात यावा. 


मागणी क्रमांक-डी-३ 

२४०१-पीक संवर्धन, 

११३, कृषि अभियांत्रिकी 

(००)(०७) प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजना-प्रति थेंब अधिक पीक (सूक्ष्म सिंचन) 
(केंद्र हिस्सा ६०%) 

(२४०१ २५०४) 

३३, अर्थसहाय्य. 


. अनुदानाची रक्‍कम PEMS प्रणालीद्वारे लाभार्थ्यांच्या आधारसंलग्न बँक खात्यात जमा करण्यात यावी. 


, सदर निधीच्या प्रमाणात आवश्‍यक राज्य हिळ्याचा निधी संदर्भाधीन दि. ७ सप्टेंबर, २०१९ च्या शासन 


निर्णयान्वये उपलब्ध करुन दिलेल्या निधीतून वापरण्यात यावा. 


. सदर निधी खर्च करण्यासाठी आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना नियंत्रण 


अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत असून, सदर निधीचे जिल्हानिहाय वितरण करण्यास त्यांना 
प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 


. सदर योजनेंतर्गत वितरीत करण्यात येणाऱ्या निधीच्या आहरण व संवितरणासाठी पुढीलप्रमाणे 


नियंत्रण तसेच आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे:- 


अ.क्र स्तर नियंत्रण अधिकारी आहरण व संवितरण अधिकारी 
१ | आयुक्तालय स्तर | आयुक्त (कृषि), कृषि सहाय्यक संचालक (लेखा-१), कृषि 
आयुक्तालय, पुणे आयुक्तालय, पुणे 
२. । जिल्हास्तर संबधित जिल्हा अधिक्षक संबधित जिल्हा अधिक्षक कृषि 
कृषि अधिकारी अधिकारी कार्यालयातील लेखाधिकारी. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रकृसि-०५१९/प्र.क.११४(भाग-१)/१४-ओ 


७. सदर निधीच्या खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र केंद्र शासनास पाठवून त्याची प्रत राज्य शासनास 
पाठविण्यात यावी. 


८. सदर निधी खर्च करताना केंद्र शासनाने निर्गमित केलेल्या प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजनेंतर्गत प्रति 
थेंब अधिक पीक (सूक्ष्म सिंचन) घटकाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे. 


९. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाने अनौपचारिक संदर्भ-२०७/२०१९/व्यय-१, दि. २६ ऑगस्ट, २०१९ 
अन्वये दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित करण्या येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०९१९२२१६१३३३०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षंकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Shrikant 
Chandrakant Andge = क 
(श्रीकांत आंडगे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


) 

) संचालक (फलोत्पादन), कृषि आयुक्‍तालय,पुणे 

) सर्व सन्माननीय विधीमंडळ सदस्य द्वारा विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
) सर्व संचालक /सहसंचालक, कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१ 
) विभागीय कृषि सहसंचालक (सर्व) 
) 

) 

) 

) 


जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी (सर्व) 
सर्व मुख्य वित्त व लेखाधिकारी (जिल्हा परिषद) 
महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२, मुंबई/ नागपूर/(लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) 
महालेखाकार (स्थानिय) निकाय लेखा परिक्षा व लेखा प्रतिष्ठा भवन,१०१ महर्षी कर्वे मार्ग, मुंबई -२० 
१०सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
११)माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
92) नियोजन विभाग (का-१४३१)/मंत्रालय, मुंबई-३२ 
१३)वित्त विभाग ( व्यय-१ वअर्थसंकल्प - १३ )/ मंत्रालय, मुंबई-३२ 
) 
) 
) 


१४)मा.राज्यमंत्री ( कृषि) यांचे खाजगी सचिव 
१५)मा.मंत्री ( कृषि) यांचे खाजगी सचिव 
१६)निवड नस्ती (कार्यासन -१४ओ). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


